“सर्वसमावेहाक पीक विमा” योजना 
राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रपीवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जुन, २०२३. 


वाचा :- 


केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
सुधारीत मार्गदर्शक सुचना २०२० 

कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-२०२२/प्र.क्र.9२/११-अ, दि.०१.०७.२०२२ 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.११०१९/०१/२०२२-७-॥(-5:१११८७५), दि.०३.०४.२०२३ 

राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या दि.४.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 

मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.३०.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


fe) 
— 


x 


AN 
~~ 


x 


o~ 
— 
~~ 


थ्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भ क्र.(१) च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील 
मुद्दा क्रं. १३.१.१० अन्वये जर राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या वाट्याची रक्कम भरणार असेल 
तर, ईलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शोतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी 
किमान १ रुपयाचे टोकन अनिवार्यपणे आकारले जाईल. तद्नुषंगाने, मा. वित्त मंत्री महोदयांचे सन २०२३- 
२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये होतक-यांना केवळ रु.१ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता 
“एक रुपयात पीक विमा” या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक 
विमा योजना राबविण्याकरीता वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांनुसार WHAM केवळ 
रु.१/- भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” 
राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि.३०.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे होतक-यांना केवळ रु.१ भरुन 
पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” ही योजना सन २०२३-२४ 


पासुन राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) 


धरुन केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामाकरीता 
राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-ओ 


३. सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खालील जोखमीच्या बाबींचा Sardar 
करुन राबविण्यात येईल:- 

१. जोखमीच्या हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न 
झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing / Planting / Germination), 

२. पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid 
season Adversity), 

३. पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, 
चक्रीवादळ, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी 
बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, 

४. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities), 

५. नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post Harvest Losses) 

४. संदर्भ क्र.१ नुसार केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शहोतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा 
हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी 
पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत सदरचा होतकरी 
हिस्स्याचा भार सुध्दा शेतक-यांवर न ठेवता शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची विमा हप्ता रक्‍कम राज्य 
शासनामार्फत भरणेत येईल. त्यामुळे सन २०२३-२४ पासून शेतक-यांना केवळ १/- रुपया भरून पिक 
विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली 
शेतकरी हिस्स्याची पिक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता रक्‍कम व ]ोतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा 
हप्ता रक्‍कम रू. १/- वजा जाता उर्वरीत फरकाची रक्‍कम राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून राज्य 
शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. 

प. सदर योजनेमध्ये शेतकरी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाचे पिक विमा 


पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमान्द्वारे सहभाग घेऊ शकतो. 


६. सर्वसमावेशक पिक विमा योजना ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन 
वर्षाच्या कालावधीत Profit & Loss Model किंवा Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्याकरीता 
मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या 
दि.०४.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार परिच्छेद ३ मध्ये नमूद बाबींचा समावेश करुन, 
निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल आणि प्राप्त होणा-या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे 
राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने Profit & Loss Sharing Model व Cup & Cap 
Model (८०:११०) या पर्यायापैँकी उचित पर्यायांसह (Model) योजना राबविण्यासाठी मान्यता 
देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. 

9. सर्व समावेहाक पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सुचनांनुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान ३० टक्के 
भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पन्नात मेळ 
घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरीत अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पिक कापणी 
प्रयोग आधारीत निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना आणि 
राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीने दिलेले निर्देश लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-ओ 


८. । केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणाची निवड झाल्यानंतर 
कार्यारंभ आदेशा देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५०% रक्कम केंद्र व राज्य 
शासनाच्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येईल. यासाठी उघडावयाच्या Escrow Account ळा 
मान्यता देणेबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. 


९. सदर योजनेअंतर्गत येणारा खर्च हा अनिवार्य खर्चांतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पुढील 
लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात येईल. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 

राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


१०. या योजनेसाठी आयुकक्‍्त(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी 
राहतील. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 

११. केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मधील सर्व अटी व 
शर्ती योजनेतील सर्व सहभागीदारांकरिता लागू राहतील. 

१२. सदर योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषी), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. तसेच आयुक्‍त (कृषी) यांना योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मासिक 
आढावा घेऊन त्याबाबचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधंनकारक राहील. 

१३. watts शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२५/का.१४३१, 
दि.२३.०४.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६२/२०२३/व्यय-१, दि.२१.०६.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०६२३२००३५९६२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARITA RISHI 
BANDEKAR DESHMUKH = 


(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 
VERNMI F MAHARASHTRA, o1 ICU! 


NEO 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-ओ 


३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

५. सर्व मा.विधानसभा / मा. विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 

७. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. अपर मुख्य सचिव (महसूल ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०.अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 

१४.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, अंबादिप बिल्डिंग, कॅनॉट प्लेस, 
नवी दिल्ली. 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी 

१७.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

१९.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

२१.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई 

२२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), नागपूर 

२३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

२४.संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२७.सहाय्यक GASH (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२८. सर्व तहसिलदार 

२९.सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

३०.निवडनस्ती, कार्यासन ११-ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


